अधीक्षक, वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक 
(माध्यमिक/प्राथमिक), पालघर यांना कार्यालय 
प्रमुख आणि आहरण व संवितरण अधिकारी 
म्हणून घोषित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: ईएसटी-३९२१/प्र.क्र.३५/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १७ फेब्रुवारी, २०२१ 


वाचा : १) शासन निर्णय क्र. पदांआ-४२१४/प्र.क्र.१३० (भाग-१) /१४/प्रश्ञा-५, 
दिनांक ०८.०९.२०२० 
२) शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण-१००९/प्र.क्र.२६/कोषा प्र-५, दिनांक- २४ जून, २००९. 
3) शिक्षण आयुक्तालयाचे पत्र जा.क्र. आशिका / पालघर/डी.डी.ओ./आस्था-क-१२३/ 
३४२, दिनांक- 98.09.2029. 


प्रस्तावना:- 

उपरोक्त क्रमांक १ येथील शासन निर्णयान्वये नवनिर्मित पालघर जिल्ह्यात शिक्षण 
विभागाकरिता अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. या अनुषंगाने सदर 
कार्यालयातील प्रशासकीय व आर्थिक व्यवहार हाताळण्यासाठी या कार्यालयातील अधीक्षक, 
वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक (माध्य. / प्राथ.), (महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-ब) यांना 
कार्यालय प्रमुख आणि आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्याची बाब विचाराधीन 


होती. 


शासन निर्णय :- 


अधीक्षक वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक (माध्यमिक / प्राथमिक), पालघर या 
कार्यालयाचे कार्यालयीन कामकाज व आर्थिक व्यवहार हाताळण्यासाठी, वित्त विभागाचा शासन 
निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, दि.१७.०४.२०१५ च्या सोबतच्या 
परिशिष्टामधील, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८, भाग-पहिला, उप विभाग-पहिला, 
अनुक्रमांक ३ येथील नियम २ अन्वये प्रदान केलेल्या प्राधिकारास अनुसरुन “ महाराष्ट्र शिक्षण 
सेवा (प्रशासन शाखा) गट-ब मधील अधीक्षक, वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक (माध्य. / 
प्राथ), पालघर ” यांना “कार्यालय प्रमुख” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच, महाराष्ट्र 
कोषागार नियम, १९६८ मधील नियम क्र.१५६ मधील तरतुदीनुसार महाराष्ट्र शिक्षण सेवा 
(प्रशासन शाखा) गट-ब मधील अधीक्षक, वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक (माध्य. / प्राथ.), 
पालघर यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-३९२१/प्र.क्र.३५/प्रशा-२ 


3. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०२१०२१७१५४७३१९४२१ असा 
आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Santosh Basaveshwar 
Mamadapure 


(संतोष ममदापुरे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१) आयुक्‍त (शिक्षण), पुणे. 

२) संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

३) सर्व संचालक, शालेय शिक्षण. 

४) अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
) जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा पालघर / ठाणे. 
) 
) 
) 
) 


o~ 


4 
६) महालेखापाल (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र % मुंबई/नागपूर. 
७) वित्त विभाग (कोषा.प्रशा-५), मंत्रालय, मुंबई. 
८) कार्यासन अधिकारी (अर्थसंकल्प), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९) सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक. 
qo) कार्यासन अधिकारी (प्रशासन-५), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११) निवडनस्ती (प्रशासन-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


